आदिवासी घटक कार्यक्रमां्तगत सन 
२०१९-२० या वर्षात “लहान पाटबंधारे 
योजना (४७०२ ७७२१)” अंतर्गत निधी 
वितरण... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयूडी २०१९/प्र.क्र.१२/का-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २० नोव्हेंबर,२०१९. 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३,दि.१.०४.२०१९ 
२) झासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३,दि.८.०७.२०१९ 
३) मृद व जलसंधारण विभागाची नस्ती क्र. मजम- २०१९ / प्र.क्र.६९/ जल-०४ 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-६, ४७०२ लहान पांटबंधाऱ्यावरील भांडवली 
खर्च, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१)(१८)राज्य एकत्रित निधी 
अंतर्गत लहान पाटबंधारे योजना, राज्यस्तर योजना, (४७०२ ७७२१) ५३- मोठी बांधकामे या 
योजनेकरीता सन २०१९-२० करीता एकुण रु. २५००.००लाख तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 
सदर अर्थसंकल्पित निधी पैकी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये ६० 
टक्के मर्यादेत निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 
रै. मृद व जलसंधारण विभागाच्या वाचा क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून उपरोक्त 
OSIRIS खाळीळ नमूद लघू पाटबंधारे प्रकल्प चालु कामांसाठी रु.११४.०० लाख (अक्षरी रुपये 
एक कोटी चौदा लाख फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव, मृद व जलसंधारण 
विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र प्रकल्पाचे नाव निधी वितरण रु. 
| कोटरा हलबीटोला उपसा सहकारी जलसिचन योजना, ६२.०० 
ता. सालेकसा, जिल्हा गोंदिया 
२ | बिजेपार उपसा सहकारी जलसिचन योजना, सालेकसा, ५२.०० 
जिल्हा गोंदिया 
एकूण ११४.०० 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. प्रकरणी 
विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखडयानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन 
दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय /उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले 
भौतिक उदिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास, नाशिक तसेच मृद व 
जलसंधारण विभागयांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र.१२/कार्यासन.६ 


४. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


५. सदर शासन frre fod विभागाने वाचा येथील क्रमांक १ व २ येथील परिपत्रकांन्वये विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२०१५३०५५७३२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 


e e 
Kj fa al Kj S a al fa O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 


Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a87463f8 


> aWar é 011 तत ग 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक 

५. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार्‌ अधिकारी, नाशिक. 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०.मृदा व जलसंधारण विभाग, जल-०४, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-२ /कार्यासन-०५, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


